गोपिनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा 
योजनेंतर्गत दि.१०.१२.२०२० ते ६.०४.२०२१ 
या खंडीत कालावधीतील प्राप्त झालेले दावे 
निकाली काढण्यासाठी विशेष बाब म्हणून 
मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक होअवि-२०२१/प्र.क्र. ५१/११-अ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- २३ ऑगस्ट, २०२१. 


१) शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. होअवि-२०१८/प्र.क्र.१९३/११-अ, दि.३१.८.२०१९ 

२) शासन परिपत्रक कृषि व पदुम विभाग क्र. होअवि-२०१८/प्र.क्र.१९३/११-अओ,दि.१९.०९.२०१९ 

३) शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. गोमुशोअवि-२०१९/प्र.क्र.१९८/११-अ,दि.५.१२.२०१९ 
व दि. २७.०१.२०२० 

४) शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. गोमुशोअवि-२०२१/प्र.क्र.३२/११-अ,दि.८.०३.२०२१ 
व दि. २४.०३.२०२१ 

५) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र. गोमुगोअवि-२०२०/ प्र.क्र. २५(ओ)/का. सा.९/खं.का./१४६३४/ 
२०२१, दि.२९.०४.२०२१ 

६) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र. गोमुदोअवि-२०२०/ प्र.क्र. २५(ऑओ)/का..सा.९ /खं.का./ २४६७८/ 
२०२१, दि.२.०८.२०२१ 


गोपिनाथ मुंडे होतकरी अपघात विमा योजना चालू ठेवण्यासाठी संदर्भाधिन क्र. (४) येथील 

दि. ८.०३.२०२१ शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून दि. २४.०३.२०२१ शासन 
निर्णयान्वये सदर योजना सन २०२१-२२ मध्ये राबविण्याबाबत वित्तीय मान्यता देण्यात आली आहे. 
गोपीनाथ मुंडे ATH अपघात विमा योजना सन २०२०-२१ या वर्षामध्ये दि.१०.१२.२०२० पासून लागू 
करणे आवड्यक होते. तथापि, प्रशासकीय कारणास्तव प्रस्तुत योजना दि.१०.१२.२०२० पासून लागू 
होवू शकली नाही व ती दि.७.०४.२०२१ पासून सुरु करण्यात आली. कृषि आयुक्तालयाने संदर्भ क्र (५) 
व (६) अन्वये प्रस्तावित केल्यानुसार गोपिनाथ मुंडे sand अपघात विमा योजनेअंतर्गत 
दि.१०.१२.२०२० ते दि.०६.०४.२०२१ या खंडीत कालावधीमध्ये प्राप्त झालेले प्रस्ताव निकाली 
काढण्यासाठी शासन स्तरावरुन विशेष बाब म्हणून मंजूर करण्याची बाब विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

गोपिनाथ मुंडे शोतकरी अपघात विमा योजनेंतर्गत दि.१० डिसेंबर, २०२० ते दि. ६ एप्रिल, 
२०२१ या ११८ दिवसांच्या कालावधीत प्रशासकीय कारणास्तव पडलेल्या खंडास खंडीत कालावधी 
म्हणून घोषित करण्यास तसेच सदर खंडीत कालावधीतील पात्र विमा दाव्यांस विशेष बाब म्हणून मंजूर 
करण्यास याव्दारे शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः होअवि-२०२१/प्र.क्र. 49/99-3, 


२. या कालावधीतील प्राप्त विमा दावे मंजूर करण्यासाठी आयुक्‍त (कृषि) यांना प्राधिकृत करण्यात 
येत आहे. 

३. या कालावधीतील दावे तपासून त्यांच्या पात्र / अपात्रतेबाबत सखोल व काळजीपूर्वक छाननी 
शासन नियुक्‍त विमा सल्लागार कंपन्यांनी करावयाची आहे. 

४. विमा सल्लागारांनी तपासणी करुन तयार केलेल्या यादीप्रमाणे दाव्यांची रक्‍कम अदा 
करण्यापूर्वी खालील अधिकाऱ्यांच्या समितीने यादीची फेरतपासणी करावी. 


१) कृषि आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे -  झउध्यक्ष 

२) कृषि संचालक (वि.प्र., कृषि आयुक्तालय, म.रा., पुणे - Wee 

3) संबंधित विमा सल्लागार कंपनीचे प्रतिनिधी = तांत्रिक सल्लागार 
४) मुख्य सांख्यिक, कृषि आयुक्तालय, म.रा., पुणे - सदस्यसचिव 


या समितीने प्रकरणाच्या पात्र / अपात्रतेबाबत घेतलेला निर्णय अंतिम राहिल. 

५. या निर्णयानुसार लाभार्थींना शासन निर्णय क्र. शोेअवि-२०१८/प्र.क्र.१९३/११-ओ, 
दि.३१.८.२०१९ नुसार शेतकऱ्याचा मृत्यु झाल्यास रुपये २ लाख व अंपगत्व आल्यास प्रकरणपरत्वे 
रुपये १ लाख ते रुपये २ लाख याप्रमाणे नुकसान भरपाई रक्‍कम मिळेल. उपरोक्त समिती मार्फत प्राप्त 
प्रस्तावांची छानणी करून निधी वितरणाचा प्रस्ताव आयुक्‍त (कृषि) यांनी शासनास सादर करावा. 
तद्नंतर शासनाने वितरीत केलेला निधी आयुक्त (कृषि) यांच्यामार्फत पात्र लाभार्थ्यांना अदा करण्यात 
येईल. 

६. दाव्यासाठी वा विमा लाभाच्या पात्रतेसाठी संदर्भ (१) व (२) येथील झासन निर्णय / 
परिपत्रकातील अटी व शर्ती बंधनकारक असून त्याप्रमाणे कागदपत्रांची पूर्तता आवश्‍यक असेल. 


७. या प्रकरणी अदा करावयाच्या रक्‍्कमेबाबत पात्र विमा दाव्यांना मंजूरी देण्यासाठी आयुक्‍त 
(कृषि) यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 
a प्रस्तुत शासन निर्णय, नियोजन विभाग व वित्त विभागाने त्यांचे अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक 
अनुक्रमे अनौसं क्रमांक २४०/१४३१, दि.१६.०७.२०२१ व अनौ.संदर्भ क्र. २३४/२०२१/व्यय-१, 
दि. ५.०८.२०२१ अन्वये दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
९. प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेताक २०२१०८२४१२१६२३३१०१ असा आहे. हा 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Sugriv Sambhaji (पय न कानी 
Dhapate : a 


(सु. सं. धपाटे) 
सह सचिव,महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः होअवि-२०२१/प्र.क्र. 49/99-B, 


३. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव/ विशेष कार्य अधिकारी 

४. सर्व मा.मंत्री यांचे खाजगी सचिव/ विशेष कार्य अधिकारी 

५. मा.राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव/ विशेष कार्य अधिकारी 

६. सर्व मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव/ विशेष कार्य अधिकारी 

७. सर्व मा.विधानसभा सदस्य 

८. सर्व मा. विधानपरिषद सदस्य 

९. मा.मुख्य सचिव यांचे सह सचिव,मंत्राळय,मुंबई ३२ 

१०.सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२ 
११.सर्व विभागीय महसूल आयुक्‍त (कोकण, नाशिक, पुणे, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर) 
१२.आयुक्‍्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१३.सर्व जिल्हाधिकारी 

१४.उप सचिव, (99-3 व 2-3), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२ 
१५.सर्व कृषि संचालक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१६.सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक 

१७.सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी 

१८. सर्व जिल्हा परिषदांचे, जिल्हा कृषि विकास अधिकारी 
१९.महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, (लेखापरिक्षा ), मुंबई. 
२०.महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, ( लेखावअनुज्ञेयता ), मुंबई 
२१.महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, (लेखापरिक्षा), नागपूर 
२२.महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, (लेखावअनुज्ञेयता),नागपूर 
२३.संचाळक, लेखावकोषागारे, मुंबई 

२४.अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

२५.जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

२६.मुख्य सांख्यिक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे- 
२७.सहाय्यक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२८. सर्व तहसिलदार 

२९.सर्व उप विभागीय कृषि अधिकारी 

३०.सर्व तालुका कृषि अधिकारी 

३१.निवडनस्ती, कार्यासन 99-31. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


